दि.६ एप्रिल,२०१८ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या 
सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकासाठी सदर क्षेत्रातील मतदारांना 
मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन 
तासांची सवळत देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक मतदान २०१८/प्र.क्र.३५/कामगार-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिल, २०१८ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक क्र. मतदान-२०१८/प्र.क्र.३५/कामगार-९, दिनांक ३१ मार्च, २०१८ 


शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट २ मधील सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील कणकवली नगरपंचायत प्रभाग 
क्रमांक १०, जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर नगरपरिषद प्रभाग क्रमांक ७-ब व रत्नागिरी जिल्ह्यातील देवरुख व 
गुहागर नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी दि. of एप्रिल, २०१८ ऐवजी दि. ११ एप्रिळ,२०१८ (बुधवार) 
रोजी मतदान होणार आहे. 


राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे दि. ११ एप्रिल,२०१८ रोजी होणाऱ्या 
निवडणुकांमध्ये सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क योग्यरितीने बजावता यावा यासाठी खालील प्रमाणे आदेश 
देण्यात येत आहेत:- 


|) निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना मग ते 
कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क 
बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. 

ll) सदर सुट्टी उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने,दुकाने इत्यादींना 
लागू राहिल (उदा.खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, 
अन्य गृहे, नाटयगृहे, व्यापार,औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग 
सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स इ.) 

Ill) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शाक्य नसेल 
तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्‍क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी केवळ दोन ते तीन तासांची 
सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित महानगरपालिका आयुक्‍त अथवा जिल्हाधिकारी यांची पूर्व 
परवानगी घेणे आवश्‍यक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची 
सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्‍यक राहिल. 

IV) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, 
दुकाने इत्यादींच्या मालकांनी / व्यवस्थापनाने वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मतदान २०१८/प्र.क्र.३५/कामगार-९ 


खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता 
येणे WET न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुध्द योग्य कारवाई करण्यात येईल. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४०५१४५५४९४२१० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Shashank M. Sathe 
Date: 2018.04.05 14:57:11 +05'30' 
(श.मा.साठे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - उपरोक्त परिपत्रक सर्व संबंधित आस्थापनांच्या निदर्डानास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र,नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 

२.प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३.कामगार आयुक्त, बांद्रा, मुंबई-५१ 

४.संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, बांद्रा, मुंबई 

५.संचालक, बाष्पके, बांद्रा, मुंबई, 

६.आयुक्‍्त,सांगली, नाशिक, मुंबई, सिंधुदूर्ग, पुणे, कोल्हापूर,सोलापूर,धुळे, औरंगाबाद, नांदेड, बीड, 
उस्मानाबाद, यवतमाळ, ठाणे, रत्नागिरी, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, वर्धा, गोंदीया, चंद्रपूर, गडचिरोली 
महाराष्ट्र राज्य. 

७.जिल्हाधिकारी, सांगली, नाशिक, मुंबई, सिंधुदूर्ग, पुणे, कोल्हापूर,सोलापूर,धुळे, औरंगाबाद, नांदेड, बीड, 
उस्मानाबाद, यवतमाळ, ठाणे, रत्नागिरी, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, वर्धा, गोंदीया, चंद्रपूर, गडचिरोली 
महाराष्ट्र राज्य. 

८.महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई यांना व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या 
विनंतीसह अग्रेषित. 

९.कामगार विभागातील सर्व कार्यासने 

प्रत माहितीसाठी : 

१.मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

२.मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

३.मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


